नमो ११ सुत्री कार्यक्रमांतर्गत कृषि विभागामार्फत 
“नमो शेततळे अभियान” राबविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. मुशासिं १०२३/प्र.क्र.१८६/१४-ओ 
मंत्रालय,मुंबई-३२. 
दि. ०१ नोव्हेंबर, २०२३ 


संदर्भ : 
१. कृषि विभाग शासन निर्णय क्र. शाहोअ-२०२२/प्र.क्र.७५/१४अओ दि. २९.०६.२०२२ 
२. कृषि विभाग शासन परिपत्रक क्र FAM ०३२३/प्र.क्र.४७/१४-अ, दि. २५.०४.२०२३ 
३. कृषि विभाग शासन परिपत्रक क्र FSI ०३२३/प्र.क्र.४७/१४-अ, दि. १८.१०.२०२३ 


प्रस्तावना : 

राज्यातील ८२% शेती ही कोरडवाहू असून ती सर्वस्वी पावसावर अवलंबून आहे. राज्याच्या 
विविध भागात पावसाचे होणारे असमान वितरण आणि पावसामध्ये येणारे मोठे खंड (Dry Spells) या 
प्रमुख नैसर्गिक अडचणींवर मात करण्यासाठी शेतावर शहोततळयासारखी पायाभूत सुविधा उभी करुन 
पाण्याची साठवणूक करणे, शेतक-यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढावे यासाठी पाण्याची साठवणूक वाढविणे 
त्याचप्रमाणे होतीला पूरक मत्स्य व्यवसायासारखे शेती संलग्न व्यवसाय उभारता यावे याकरिता 
शेतावर शोत तळयासारखी पायाभूत सुविधा उभी करण्यास चालना देण्याच्या अनुषंगाने मा. प्रधानमंत्री 
नरेंद्र मोदी यांच्या ७३ व्या वाढदिवसानिमित्त राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या नमो ११ सुत्री 
कार्यक्रमांतर्गत “नमो शोततळे अभियान” राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन परिपत्रक : 

१. मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ७३ व्या वाढदिवसानिमित्त राबविण्यात येणाऱ्या नमो ११ सुत्री 
कार्यक्रमांतगर्त राज्यात “नमो शोततळे अभियान” राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत 
राज्यात ७३०० शेततळे उभारण्यात येतील. 

२. छत्रपती शिवाजी महाराज कृषि योजनेच्या मागेल त्याला WATS या घटकांतर्गत उभारण्यात 
येणाऱ्या शहोततळयांचा समावेश सदर अभियानांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या शेततळयांमध्ये 
करण्यात येईल. 

३. छत्रपती शिवाजी महाराज कृषि योजनेंतर्गत मागेल त्याला शहोततळे या घटकाकरिता उपलब्ध 
निधीतुन नमो शेततळे अभियान राबविण्यात यावे. 

४. सदर अभियानाच्या अंमलबजावणी करिता छत्रपती शिवाजी महाराज कृषि योजनेच्या 
अनुषंगाने संदर्भ क्र. २ येथील परिपत्रकान्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना कायम 
राहतील. 

५. सदर अभियान प्रभावीपणे राबविण्याच्या दृष्टीने आयुक्‍त (कृषि) यांनी उचित कार्यवाही करावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मुशासिं १०२३/प्र.क्र.१८६/१४-ओ, दि. ०१ नोव्हेंबर, २०२३ 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०११३०५२९२७०१ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f98 1 d5a9fec2e5d5dc36f39695b5f0e4ff5b340cd5420df7: 
baa28990d692e36, postalCod 


2, st=Maharasht 
B A N S | R A \ O K A \ RA D -90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9A65BFD42747F19 
95A4F22FDC0240939AAB0835, SANTOSH BANSIRAO KARAD 


Date: 2023.11.01 15:55:12 +05'30' 


(संतोष ब. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 


मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

५. मा.उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

६. मा.उप अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

११. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१२. मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

१३. सर्वमा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

१४. मंत्रालयीन विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१५. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधापरिषद), विधानभवन, मुंबई, 

१६. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई, 

१७. महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

१८. सर्व विभागीय आयुक्त/सर्व जिल्हाधिकारी, 

१९. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

२०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

२१. सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२२. सर्व सह सचिव / उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२३. कृषि संचालक (सवी, कृषि आयुक्‍तालय, पुणे. 

२४. विभागीय कृषि सह संचालक (सवी. 

३१. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सवी. 

३२. संग्रहार्थ निवडनस्ती (१४ ओ). 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


